केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 
निवृत्तीवीतन योजना, सन २०२०-२१ या 
आर्थिक वर्षातील माहे ऑक्टोबर, २०२० ते 
मार्च, २०२१ करीता अनुदानाचे वितरण. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: विसयो -२०२०/प्र क्र.७०/विसयो 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २५ मार्च, २०२१. 


वाचा :- 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०१८/प्र.क्र.६२/विसयो, 
दि. २० ऑगस्ट, २०१९. 

२. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.मकोनी-१०१०/प्र.क्र.३२/कोषा-प्र.४, दि.२८ मे, २०१२. 

३. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ, २०२०. 

४. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, क्र. विसयो २०२०/प्र.क्र.७०/विसयो, 
दि. २३ एप्रिळ, २०२०, दि.१८ जून, २०२०, दि. ०२ सप्टेंबर, २०२० व दि.१० नोव्हेंबर, 
२०२० . 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रुपये ४०,००,००,०००/- (रुपये चाळीस कोटी 
फक्त ) एवढी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर झालेली आहे. सदरहू योजनेसाठी मंजूर 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.३०,००,००,०००/- (रुपये तीस कोटी फक्त) इतका निधी संदर्भ 
क्र. ४ च्या शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना वितरीत करण्यात आला आहे. 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी माहे ऑक्टोबर, 
२०२० ते मार्च, २०२१ या कालावधीच्या खर्चासाठी रुपये १०,००,००,०००/- (रुपये दहा कोटी 
फक्‍त) या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या विवरणपत्राप्रमाणे वितरीत करण्यास शासन याद्वारे 
मान्यता देत आहे. तसेच मासिक विवरण पत्रानुसार निधी पुढे / मागे ओढून घेण्याची सुविधा 
अर्थसंकल्पीय अंदाज वितरण व सनियंत्रण प्रणालीवर देण्यात आलेली आहे. 


२. सर्व जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.३ 
New CO Code वर संबंधित जिल्हयाना निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. त्यांनी 
वितरीत केलेल्या अनुदानाचे वाटप त्यांच्या जिल्हयातील तालुक्यांना लाभार्थ्याच्या 
प्रमाणानुसार करावे. सदरचे अनुदान वितरण जिल्हाधिकार्‍यांनी कळविलेल्या लाभार्थ्यांच्या 
संख्येनुसार करण्यात आले आहे. 


३. सदरहू निधीमधून झालेला खर्च "मागणी क्रमांक एन-३, मुख्य लेखाशीर्ष 2234- 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, १०४-वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण, (०८) (११) 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना (केंद्र पुरस्कृत योजना) (कार्यक्रम), ५० इतर 
खर्च (२२३५ बी ०३१)" या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः विसयो -2020/F क्र.9०/विसयो 


४. सर्व जिल्हाधिका-यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी संदर्भ क्र.३ येथील वित्त 
विभागाच्या परिपत्रकातील अटी व शर्तीची पुर्तता करुन कोषागारात देयके सादर करण्याची 
दक्षता घ्यावी. तसेच त्यांनी हा खर्च कोणत्याही परिस्थितीत त्यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात 
आलेल्या अनुदानापेक्षा जास्त होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. 


५. सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना असेही कळविण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून केलेल्या खर्चाचा महाळेखापालांच्या कार्यालयात 
नोंदविलेल्या खर्चाशी ताळमेळ घालून त्याप्रमाणे ताळमेळाचे विवरणपत्राची प्रत या 
विभागाच्या लेखा परीक्षण कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. तसेच उपयोगिता 
प्रमाणपत्र महाळेखापालांच्या कार्यालयास त्वरित पाठवावीत व त्याची प्रत या विभागाच्या 
नियोजन कार्यासनास व या कार्यासनास पाठवावी. खर्चाच्या ताळमेळाचे काम व्यवस्थितरित्या 
पार न पाडल्यास, तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र महालेखापालांच्या कार्यालयास विहित वेळेत 
सादर न केल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर राहील. 


६. हा झासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ९४/२०२१/व्यय १४, 
दिनांक २३/०३/२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

७. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७//५/.॥६॥8/85॥[॥9.90०/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक 
२०२१०३२५१९१२३९०६२२ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sunil Vitthal Ukirade 


| j DN: CN = Sunil Vitthal Ukirade, C = IN, S = 
5 U n | Vitt h al Maharashtra, O = Government of Maharashtra, 
1 OU = Social Welfare Department 
U ki rade Date: 2021.03.25 19:20:39 +05'30' 
(¥. fa. उकिरडे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

. सर्व विभागीय आयुक्त, पुणे/कोकण/नाशिक/नागपूर/अमरावती व औरंगाबाद 

सर्व जिल्हाधिकारी. 

संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, महाराष्ट्र राज्य ,मुंबई 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई (२ प्रती) 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 

वित्त विभाग, अर्थसंकल्प ३ ,४, ५ अर्थोपाय व व्यय १४, मंत्रालय, मुंबई 

सह सचिव (अर्थसंकल्प), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहाय्यक संचालक (वित्त व लेखा), लेखापरिक्षण कक्ष, सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.निवड नस्ती, विसयो. 


०८ “७ AD -5 


o~ 
ae 
. 


one G&G & 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


शासन निर्णय क्र.विसयो-२०२०/प्र.क्र.७०/विसयो, दिनांक : २५ मार्च, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरिता अनुदानाचे वितरण 
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना 


नियंत्रक अधिकारी क्रमांक 


ऑक्टोबर , २०२० ते मार्च, २०२१ 


a a 
मुंबई शहर fF 
मुंबईउपनगर fF 
ठाणे a; a 
रायगड १३३८४०० 
रत्नागिरी १४६०००० 
सिंधुदूर्ग १००००००० 
पालघर १०००००० 
कोंकण विभाग १३७९८४०० 

नाशिक ८०००००० 
६५५४००० 
जळगाव २००००००० 
अहमदनगर १७६७०६० 
नंदुरबार ८१६४६३७ 
नाशिक विभाग ४४४८५६९७ 
पुणे ६०४२०० 
सोलापूर २८००००० 
सातारा ३००००० 
सांगली ६७७१०० 
कोल्हापूर ७७३७९९ 
पुणे विभाग ५१५५०९९ 
नागपूर २०००००० 
वर्घा १०५०००० 
चंद्रपूर ६०००००० 
भंडारा 0०००००० 
गडचिरोली ४५३८६०० 
गोंदिया १९३५२५३ 
नागपूर विभाग २२५२३८५३ 
अमरावती १३३५००० 
अकोला ४६३००० 
यवतमाळ २०५५२०० 
बुलढाणा २४६३६०० 
वाशिम २५३११९ 
अमरावती विभाग ६५६९९१९ 
औरगाबाद २५५९०० 
४४६२२१ 
४८२५०० 
१०३३८०० 
उस्मानाबाद १८०००० 
जालना २४००००० 
लातूर २६६८६११ 
हिंगोली fF 
औरंगाबाद विभाग ७४६७०३२ 
एकूण 400000000 


